जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामध्ये लागू करण्यात 
आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी आकृतीबंधातील 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२४/प्र.क्र.१७/योजना-५ 
बांधकाम भवन , तळमजला, 
२५,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा:- 
) ग्रा.वि.वि., शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.४३/योजना-५ , दि.०१.०४.२०२२. 

) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि ०८.०२.२०२३. 
३) ग्रा.वि.वि., शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२३/प्र.क्र.०६/योजना-५ , दि.१६.०२.२०२३. 
) 

) 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि ३१.०८.२०२३. 
ग्रा.वि.वि., शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२३/प्र.क्र.०६/योजना-५ , दि.२६.०९.२०२३. 
६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि २१.०२.२०२४. 


प्रस्तावना:- 
राज्यातील ३४ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकरीता प्रत्येकी ८ पदे असे एकूण २७२ अस्थायी 


पदांना विभागाच्या दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०९.२०२३ ते 
२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आलेली होती. 

दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- 
प्रशासन योजना बंद करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून १००% राज्य योजना म्हणून पुढील ५ वर्षे 
म्हणजेच दिनांक ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२७ पर्यंत पूर्वीप्रमाणे सुरु ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात 


आला आहे. 

तसेच सदर बैठकीमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजनेकरीता दिनांक ०१ 
एप्रिल, २०२२ पासून पुर्वीच्या १५ पदांऐवजी ८ पदे निश्चित करण्यात आळे असून उर्वरित पदावरील 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर प्रत्यार्पीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात 
आला आहे. यासंदर्भात दिनांक ०१.०४.२०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 
यानुषंगाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजनेकरीता मंजूर पदांना ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-२०२४/प्र.क्र.१७/यो-५ 


शासन निर्णय:- 

वित्त विभागाच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून परिशिष्ठ-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकरीता ८ पदे असे एकूण २७२ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर पदांच्या वेतन व भत्ते यांचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, २५१५- इतर 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००)(०१)-जिल्हा 
ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासकीय खर्च २५१५ २६०१ (१००% राज्य पुरस्कृत) (कार्यक्रम) ३६-सहायक 
अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२०२५ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२६१४१३३६२९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay 


ee 
V 1] ठे y Govindrao Chandekar 


DN: cn=Vijay Govindrao 
Chandekar, o=Rural 


G O V | N d fa O Development Department, ou, 


email=vijay.chandekar@nic.in, 
c=US 
C h an d e ka I/_ Date: 2024.02.26 15:16:08 
+05'30' 
वि.गो.चांदेकर 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 

. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 
. सचिव केंद्र सरकार,ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली. 

४. सचिव (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


Av A) -O 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-२०२४/प्र.क्र.१७/यो-५ 


६. जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सवी). 

७. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, (सवी. 

८. मु.का.अ., जि.प.तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,(सवी. 
९. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सवी. 

१०. अतिरिक्‍त संचालक,प्रकल्प आखणी व एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष. 
११. कक्ष अधिकारी (वित्त-१, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 

१३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

१४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, कार्यासन योजना-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-२०२४/प्र.क्र.१७/यो-५ 


परिशिष्ट-अ 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधील खालील नमूद केलेल्या पदांना मुदतवाढ 


(मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक १.३.२०२४ ते ३१.८.२०२४) 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 

Pd प्रकल्प संचालक (अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्ग) pa 

2 सहायक प्रकल्प अधिकारी (म.वि.से. वर्ग-२) | oe 

3 सहायक लेखाधिकारी Gt - 3 =a 

४ कार्यालय अधिक्षक | 
षु कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता a 

द विस्तार अधिकारी 1 १_| 

७ वरिष्ठ सहायक (शै. || 
लिपिक टंकलेखक (कनिष्ठ सहायक) a 

एकूण पदे é 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


